= जिल्हा सांगली येथे नविन पोलोस 
प्रशिक्षण विद्यालय सुरु करण्यानालत. 


महाराष्ट्र शासन 
शासन निर्णय क्र.टीईएक्स ७३०६/प्र.क्र.६/पोल ५अ, 
गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई ३२. दिनांक २० सप्टेंबर २००७. 


बाचा : (१) अपर पोलीस महासंचालक, प्रशिक्षण ब खास पथके, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे 
पत्र क्र.-टिआरजी/आस्था १/तासगात्र/२००६/२'७०१, दिनांक Wo जून २००७. 
(२) पोलीस अधीक्षक, सांगली यांचे पत्र क्र.प्रशा १/इमारत/पोर्प्नाव/२००७, दि.१९.९.२००७. 


'शासन निणवय :- 

पोलीस शिपाई यांना प्रशिक्षण देण्याची आवशयकता असल्याने "तासगांव (जिल्हा 
सांगली) पोलीस प्रशिक्षण कंद्र" नव्याने सुरु करण्याचो बाब शासनाच्या विचाराधीन आहे. त्यासाठी 
आता जिल्हाधिकारी, सांगली यांनी त्यांचे आदेश क्र.मशा-२/जमीन/आरआर-१६७८/०७, 
दि.१९.९.२००७ अन्वये मोजे तुरची, तालुका तासगाव, जिल्हा सांगली येथील २५ हेक्‍टर जागा 
पोलोस अधीक्षक, सांगली यांचेकडे काही अटो ष शतोंबर प्रशिक्षण केंद्रासाठी उपलब्ध करुन 
दिलेली आहे. आता सदर जागेवर नवीन पोलीस प्रशिक्षण केंद्र सुरु करण्यास याद्वारे शासनाची 
तत्बतः मंजूरी देण्याल येत आहे. 


2 सदर प्रशिक्षण केंद्राच्या बांधमाकामासाठीच्या खर्चाचे अंदाजपत्रक व नकाशा यांना 
स्वतंत्रपणे मंजूरी देण्यात येईल. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदेशानुसार व नावाने, 


का य 


( प्र.ता.गौड ) 

सह सचिव, महाराष्ट्र शासन, गृह विभाग. 
प्रत, 
अपर मुख्य सचिव, महसूल ब वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
प्रधान सचिव, त्रित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
प्रधान सचिव, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
अपर पोलीस महासंचालक, प्रशिक्षण व खास पथके, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
सवं पोलीस अयुक्‍्त/पोत्लोस अधीक्षक, 
सर्व प्राचार्य, पाल्लोस प्रशिक्षण विद्यालये, 
महालेखापाल, महाराष्ट्र राज्य-१, मुंबई, 
कार्या.बीयुडी-१/पोल-३/पोल-ड/पोलन-७, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
निबडनस्ती (का.पोल-५अ) 


